दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण 
गट-अ (वरिष्ठ) व सर्वसाधारण गट-अ (कनिष्ठ) 


संवर्ग या पदावरीळ अधिकार्‍यांच्या 
नियतकालीक बदल्यांबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 


कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


शासन आदेशा क्र.: दुविप्र -११२०/१२९/प्र.क्र.२८/२०२०/पदुम-६ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- १० ऑगस्ट, २०२०. 


संदर्भ :- सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र .एसआरव्ही-२०२०/ प्र.क्र.३०/ 


कार्या-१२, दि.७/७/२०२० व दि.२३/७/२०२०. 


शासन seat :- 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम,२००५ Helles कलम ४(४)(दोन) व ४(५) मधील तरतुदीनुसार व 
संदर्भीय शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकारी यांच्या 


मान्यतेने दुग्धव्यवसाय विकास विभागातील सर्वसाधारण गट-अ (वरिष्ठ) व सर्वसाधारण गट- 
अ(कनिष्ठ) संवर्गातील अधिकाऱ्यांची खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे बदलीने पदस्थापना 
करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 

सर्व साधारण गट-अ (वरिष्ठ) 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व | कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
पदनाम 
| . श्री.पी.पी.मोहोड प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय | प्रा.दु.वि.अ., कार्यालय, 
प्रा.दु.वि.अधिकारी विकास अधिकारी, पुणे 
औरंगाबाद तसेच प्रादेशिक 
दुग्धव्यवसाय विकास 
अधिकारी, औरंगाबाद 
येथील प्रा.दु.वि.अ. पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार 
सर्व साधारण गट-अ (कनिष्ठ) 
अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व | कार्यरत असलेले ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
पदनाम 
हि 9 श्री.जी.एन.राऊत प्रभारी व्यवस्थापक, मध्यवर्ती | जि.दु.वि.अ., कार्यालय, 
प्र.व्य. दुग्धशाळा,आरे गडचिरोली 


शासन आदेशा क्रमांकः दुविप्र-११२०/१२९/प्र.क्र.२८/२०२०/पदुम-६ 


2. श्री.एस.जी.यादव जिल्हा दुग्धव्यवसाय विकास | जि.दु.वि.अ., कार्यालय, 
जि.दु.वि.अ. अधिकारी, गडचिरोली परभणी 


२. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
३. उपरोक्त अधिकारी/कर्मचारी यांनी बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रुजू व्हावे व नवीन पदाचा 
कार्यभार त्वरीत स्वीकारावा. त्यांनी अनधिकृतरित्या गैरहजर राहू नये अन्यथा त्यांची अनुपस्थिती 
अनधिकृत गैरहजेरी म्हणून समजण्यात येईल व विनावेतन करण्यात येईल. 
४. आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास यांना कळविण्यात येते की, उपरोक्त अधिकारी यांनी पदभार 
स्वीकारल्याचा दिनांक शासनास त्वरीत कळवावा. विहित कालावधीत संबंधित अधिकारी रुजू न 
झाल्यास त्याबाबत शासनास त्वरीत अवगत करावे. जेणेकरुन संबंधितांविरुध्द शिस्तभंगविषयक 
कार्यवाही करणे शक्‍य होईल. महाराष्ट्र नागरी सेवा(रजा) नियम १९८१ Helles नियम ३०(सी) नुसार 
बदली झालेल्या अधिकारी यांचे रजेचे अर्ज मंजूर करु नयेत. 
दघ. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२००८१०१७३६४६४५०१ असा आहे. हे 
शासन आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Sudam Eknath Andhale 


F k h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and 

U a aa Nn a 7) ADF Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=257966df2620df1403d350238025 1 9a4fbdcfcd89479 
Teba41c2aef2b4c4b975, 


A d h serialNumber=7b57fee59f0e7 101b822a49c72629c21 bf9b4dc 
Nn 7} a e Obde136817ee19b6b347e77f4, cn=Sudam Eknath Andhale 
Date: 2020.08.10 17:48:06 +05'30' 
(सु.ए.आंधळे) 
शासनाचे अवर सचिव 
Wd: 


१) प्रधान सचिव(पदूम), कृषि व पदूम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग, वरळी, मुंबई.(५ प्रती) 

३) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी, औरंगाबाद/पुणे/कोकण/नागपूर/अमरावती 

विभाग. 

8) महालेखापाल (लेखापरिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) १/२, मुंबई/नागपूर. 

५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई/ठाणे 

६) जिल्हा कोषागार अधिकारी, गडचिरोली/परभणी/औरंगाबाद/पुणे 

७) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त, दुग्धव्यवसाय विकास विभाग यांचे कार्यालयामार्फत) 
) 
) 


८) मा.मंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 
९) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहायक. 
१०) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


